सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, 
महाराष्ट्र सदन, कोपर निकस मार्ग, नवी दिल्ली या कार्यालयातील 
“गट-ब” (अराजपत्रित) आणि “गट-क” मधील पदांवर पदोन्नती 
देण्यासाठी “विभागीय पदोन्नती समिती” गठीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सवदि-२३२१/प्र.क्र.७७/कार्यासन-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई : ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०६ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-१००६/६०१/(प्र.क्र.९५/का.८, 
दि.१५.०२.२००७ 
२) सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२, 
दि.०१.०८.२०१९ 
प्रस्तावना :- 


या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, 
महाराष्ट्र सदन, कोपर निकस मार्ग, नवी दिल्ली या कार्यालयातील “गट-ब” (अराजपत्रित), आणि “गट-क” 
संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी “विभागीय पदोन्नती समिती” गठीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


झासन |नणंय :- निर्णय :- 

या विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, 
महाराष्ट्र सदन, कोपर निकस मार्ग, नवी दिल्ली या कार्यालयातील “गट-ब” (अराजपत्रित), आणि “गट-क” 
संवर्गातील पदांवर पदोन्नती देण्यासाठी उपनिर्दिष्ट शासन निर्णय दि.१ ऑगस्ट, २०१९ मधील सूचनांनुसार 


खालीलप्रमाणे “विभागीय पदोन्नती समिती” गठीत करण्यात येत आहे.:- 


१) सह सचिव (कार्यासन-८) अध्यक्ष 
२) सह सचिव (प्रशासन) सदस्य 
3) उप प्रारुपकार-नि.उपसचिव सदस्य (मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) 
8) अवर सचिव (प्रशासन) सदस्य 


५) कार्यासन अधिकारी (कार्यासन-८) सदस्य सचिव 


शासन निर्णय क्रमांकः सवदि-२३२१/प्र.क्र.७७/कार्यासन-८ 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२१०८१०१२४३४२८३१२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Rajesh Bajirao 
Ghadge 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) प्रधान सचिव व विधि परामर्शी यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) सचिव (विधि विधान) यांचे स्वीय सहायक, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
३) श्री.रा.बा.घाडगे, सह सचिव (कार्यासन-८), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) श्री.आ.न.वसावे, सह सचिव (प्रशासन), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) श्रीमती.सु.श्री.धावरे, उप प्रारुपकार-नि-उप सचिव, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
(मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधी) 
६) श्रीमती वै.शि.डिगे, अवर सचिव (प्रशासन), विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७) सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालय, सर्वोच्च न्यायालय, महाराष्ट्र सदन, कस्तुरबा गांधी 
मार्ग, नवी दिल्ली : ११० ००१. 
८) कक्ष अधिकारी (का.१२), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९) निवडनस्ती/का.८. 


